RNI No.MAHBIL / 2012/ 46124 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


भाग चार 


वर्ष ३, अंक ३ ] गुरुवार ते बुधवार, जुलै ३१- ऑगस्ट ६, २०१४ / श्रावण ९ -१५, शके १९ ३६ [ पृष्ठे ५ , किंमत : रुपये ५.०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र विधानमंडळाचे अधिनियम व राज्यपालांनी प्रख्यापित केलेले अध्यादेश व केलेले विनियम . 
पुढील अधिनियम, अध्यादेश , दुरुस्त्या इत्यादी असाधारण राजपत्र म्हणून त्यांच्यासमोर दर्शविलेल्या दिनांकांना प्रसिद्ध करण्यात आल्या आहेत : 


सोमवार , एप्रिल १५ , २०१३ / चैत्र २५ , शके १ ९ ३५ 


. 


अनुक्रमणिका 
सन २०१३ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ५. -महाराष्ट्र स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा ( स्थापना व विनियमन) पृष्ठे 

अधिनियम , २०१२ यामध्ये सुधारणा करण्याकरिता अधिनियम. 
दिनांक १३ एप्रिल २०१३ रोजी मा . राज्यपालांनी संमती दिलेला महाराष्ट्र विधानमंडळाचा पुढील अधिनियम माहितीसाठी , याद्वारे , प्रसिद्ध 
करण्यात येत आहे . 


१-२ 


ह . बा . पटेल , 

सचिव , 
महाराष्ट्र शासन , 
विधी व न्याय विभाग. 


सन २०१३ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ५ . 
( मा . राज्यपालांची संमती मिळाल्यानंतर “ महाराष्ट्र शासन राजपत्रात दिनांक १५ एप्रिल २०१३ 

रोजी प्रथम प्रसिद्ध केलेला अधिनियम.) 


" 


~ 


महाराष्ट्र स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा ( स्थापना व विनियमन ) अधिनियम , २०१२ यामध्ये सुधारणा 

करण्याकरिता अधिनियम . 
ज्याअर्थी, राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे अधिवेशन चालू नव्हते ; 

आणि ज्याअर्थी, यात यापुढे दिलेल्या प्रयोजनांसाठी, महाराष्ट्र स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा ( स्थापना व विनियमन) 
२०१३ चा 
महा. १. अधिनियम , २०१२ यामध्ये 

सुधारणा करण्याकरिता 

महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी तात्काळ कार्यवाही करणे जीमुळे 
आवश्यक व्हावे, अशी परिस्थिती अस्तित्त्वात असल्याबद्दल त्यांची खात्री पटली होती ; आणि 

म्हणून , 

त्यांनी 
२०१३ चा दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१३ रोजी महाराष्ट्र स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा ( स्थापना व विनियमन) ( सुधारणा ) अध्यादेश , 

२०१३ प्रख्यापित केला होता 


महा . 


; 


अध्या . ३ . 


( १) 


भाग चार 


-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार , गुरुवार ते बुधवार, जुलै ३१- ऑगस्ट ६, २०१४/ श्रावण ९-१५, शके १९ ३६ 


: 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अध्यादेशाचे राज्य विधानमंडळाच्या अधिनियमात रुपांतर करणे इष्ट आहे ; त्याअर्थी, 

भारतीय गणराज्याच्या चौसष्ठाव्या वर्षी, याद्वारे, पुढील अधिनियम करण्यात येत आहे 
संक्षिप्त नाव व 

(१ ) या अधिनियमास, महाराष्ट्र स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा ( स्थापना व विनियमन) ( सुधारणा ) अधिनियम , 
प्रारंभ . २०१३, असे म्हणावे . 

( २) तो , दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१३ रोजी अंमलात आला असल्याचे मानण्यात येईल . 


१ . 


सन २०१३ चा 


२ . 


१ याच्या कलम ३ 


महाराष्ट्र स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा ( स्थापना व विनियमन ) अधिनियम , २०१२ ( यात यापुढे ज्याचा २०१३ चा 
महाराष्ट्र निर्देश “ मुख्य अधिनियम ” असा करण्यात आला आहे) याच्या कलम ३ मधील परंतुकामध्ये, “ ३१ जानेवारी महा . १. 
अधिनियम क्रमांक 

२०१३ ” या मजकुराऐवजी, “ १५ मार्च २०१३ ” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल व तो दिनांक ३१ जानेवारी 
ची सुधारणा. २०१३ पासून दाखल करण्यात आला असल्याचे मानण्यात येईल . 

३ . मुख्य अधिनियमाच्या कलम ८ मधील, पोट- कलम (१) मध्ये, पुढील परंतुक जादा दाखल करण्यात 


सन २०१३ चा 


महाराष्ट्र येईल : 


अधिनियम क्रमांक 


“ 


१ याच्या कलम ८ 


ची सुधारणा. 


परंतु, २०१३-२०१४ या शैक्षणिक वर्षाकरिता, राज्य शासनाचा असा निर्णय १५ मे २०१३ पूर्वी कळविण्यात 
येईल . ” 


6 . 


. 


केलेले अर्ज आणि 

मुख्य अधिनियमात काहीही अंतर्भूत असले तरी, दिनांक ३१ जानेवारी २०१३ रोजी किंवा त्यानंतर 
राज्य शासन , आणि महाराष्ट्र स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा ( स्थापना व विनियमन ) ( सुधारणा) अधिनियम, २०१३ याच्या प्रारंभाच्या २०१३ चा 
इत्यादींनी केलेली 

कार्यवाही, दिनांकापर्यंत मुख्य अधिनियमाच्या कलम ३ अन्वये केलेले सर्व अर्ज, व उक्त कालावधीत, उक्त अर्जासंबंधात महा. ५ . 

कोणतीही किंवा त्याबाबतीत राज्य शासनाने, कोणत्याही प्राधिकाऱ्याने किंवा अधिकाऱ्याने केलेली सर्व कार्यवाही , या अधिनियमाद्वारे 
असल्यास , 

यांचे 

सुधारणा केलेल्या मुख्य अधिनियमान्वये केली असल्याचे आणि ती नेहमीच वैध रीतीने केली असल्याचेकिंवा 
विधीग्राह्यीकरण. 

करण्यात आली असल्याचे मानण्यात येईल . 

( १) महाराष्ट्र स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा ( स्थापना व विनियमन) ( सुधारणा ) अध्यादेश, २०१३ हा , २०१३ चा 
महाराष्ट्र अध्यादेश याद्वारे, निरसित करण्यात येत आहे. 
क्रमांक ३ याचे 
निरसन व ( २) असे निरसन झाले असले तरी , उक्त अध्यादेशाद्वारे 

सुधारणा करण्यात आलेल्या 

मुख्य 

अधिनियमाच्या 
व्यावृत्ती. संबंधित तरतुदींन्वये करण्यात आलेली कोणतीही कृती किंवा कार्यवाही ( काढलेली कोणतीही अधिसूचना किंवा 

आदेश यांसह) ही, या अधिनियमाद्वारे सुधारणा करण्यात आलेल्या, मुख्य अधिनियमाच्या संबंधित तरतुदींन्वये 
करण्यात आलेली कोणतीही कृती, कार्यवाही किंवा यथास्थिति, काढलेली अधिसूचना किंवादिलेला आदेश असल्याचे 
मानण्यात येईल . 


सन २०१३ चा 


. 


महा . 


अध्या . ३ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ३१- ऑगस्ट ६, २०१४ / श्रावण ९-१५, शके १ ९ ३६ 


३ 


१२ 


गुरुवार , एप्रिल १५ , २०१३ / चैत्र २८ , शके १ ९ ३५ 


अनुक्रमणिका 


पृष्ठे 


सन २०१३ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ६. - महाराष्ट्र करमणूक शुल्क अधिनियम यात आणखी सुधारणा 

करण्यासाठी अधिनियम . 


दिनांक १८ एप्रिल २०१३ रोजी मा . राज्यपालांनी संमती दिलेला महाराष्ट्र विधानमंडळाचा पुढील अधिनियम माहितीसाठी, याद्वारे , प्रसिद्ध 
करण्यात येत आहे . 


ह . बा . पटेल, 

सचिव , 
महाराष्ट्र शासन, 
विधी व न्याय विभाग . 


सन २०१३ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ६ . 
मा . राज्यपालांची संमती मिळाल्यानंतर “ महाराष्ट्र शासन राजपत्रात ” दिनांक १८ एप्रिल २०१३ 

रोजी प्रथम प्रसिद्ध केलेला अधिनियम .) 
महाराष्ट्र करमणूक शुल्क अधिनियम यात आणखी सुधारणा करण्यासाठी अधिनियम . 
ज्याअर्थी, राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे अधिवेशन चालू नव्हते ; 

आणि ज्याअर्थी, यात यापुढे दिलेल्या प्रयोजनांसाठी, महाराष्ट्र करमणूक शुल्क अधिनियम यात आणखी 
सुधारणा करण्याकरिता महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी तात्काळ कार्यवाही करणे जीमुळे आवश्यक व्हावे अशी परिस्थिती 

अस्तित्वात असल्याबद्दल त्यांची खात्री पटली होती ; आणि, म्हणून, त्यांनी दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१३ रोजी 
२०१३ चा महाराष्ट्र करमणूक शुल्क ( सुधारणा) अध्यादेश, २०१३ प्रख्यापित केला होता 


१ ९ २३ चा 

१ . 


.. 


.. 


महा . 


अध्या . ४ . 


भाग चार 


-२ 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार , गुरुवार ते बुधवार, जुलै ३१- ऑगस्ट ६, २०१४/ श्रावण ९-१५, शके १९ ३६ 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अध्यादेशाचे, काही विवक्षित बदलांसह, राज्य विधानमंडळाच्या अधिनियमात रूपांतर 
करणे इष्ट आहे ; त्याअर्थी, भारतीय गणराज्याच्या चौसष्टाव्या वर्षी, याद्वारे , पुढील अधिनियम करण्यात येत 


आहे : 


१ . 


१ . 


१ याच्या कलम २ 


ची सुधारणा. 


“ 


११ . 


संक्षिप्त नाव व 

( १) या अधिनियमास , महाराष्ट्र करमणूक शुल्क ( सुधारणा ) अधिनियम, २०१३, असे म्हणावे . 
प्रारंभ. 

( २) तो , दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१३ रोजी अंमलात आला असल्याचे मानण्यात येईल . 
सन १ ९ २३ चा २. महाराष्ट्र करमणूक शुल्क अधिनियम ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ मुख्य अधिनियम ” १९२३ चा 
अधिनियम क्रमांक 

असा करण्यात आला आहे ), याच्या कलम २ मध्ये, 
( क ) खंड ( ब ) मध्ये , 

( एक ) दुसऱ्या परंतुकामध्ये “ साधारण व वातशीतल चित्रपटगृहाच्या बाबतीत पाच रुपयांहून आणि 
वातानुकूलित चित्रपटगृहाच्या बाबतीत सहा रुपयांहून ” या मजकुराऐवजी “ साधारण व वातशीतल चित्रपटगृहाच्या 
बाबतीत सात रुपयांहून आणि वातानुकूलित चित्रपटगृहाच्या बाबतीत नऊ रुपयांहून ” हा मजकूर दाखल 
करण्यात येईल ; 

(दोन ) पाचव्या परंतुकामध्ये, “ पन्नास पैशांहून " या मजकुराऐवजी “ एक रुपयाहून ” हा मजकूर 
दाखल करण्यात येईल ; 

( तीन ) सहाव्या परंतुकामध्ये, “ पन्नास पैसे ” या मजकुराऐवजी “ एक रुपया ” हा मजकूर दाखल 
करण्यात येईल ; 
( ख ) खंड ( ग- ग. १) नंतर, पुढील खंड समाविष्ट करण्यात येईल : 

( ग - ग . १ अ ) एक - पडदा चित्रपटगृह ” याचा अर्थ, महाराष्ट्र सिनेमा (विनियमन ) अधिनियम १९५३ चा 
याअन्वये परवाना दिलेले व चलचित्रपट प्रक्षेपण यंत्रणा वापरण्यात येणारे एक पडद्याचे एकापेक्षा अधिक 
प्रेक्षागृह नसलेले, बहुविध चित्रपटगृह संकुलाव्यतिरिक्त, करमणुकीचेठिकाण, असा आहे ; ". 

मुख्य अधिनियमाच्या कलम ३ मध्ये , पोट- कलम ( १३ ) नंतर, पुढील पोट - कलम समाविष्ट 
अधिनियम क्रमांक 

करण्यात येईल : 

( १३ अ) . ( अ ) या अधिनियमाच्या कलम ३ च्या पोट -कलम (१ ) च्या खंड ( क ) मध्ये आणि इतर 
कोणत्याही तरतुदींमध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी, परंतु, राज्य शासनाने या बाबतीत विहित केलेल्या अटी 
व शर्तीच्या अधीन राहून , आधुनिक यंत्रसामग्री व तंत्रज्ञानाने सुसज्ज असलेल्या एक -पडदा चित्रपटगृहाच्या 
मालकाकडून कलम ३ च्या पोट -कलम ( १) च्या खंड ( क ) च्या तरतुदींनुसार , 

( एक ) ग्रामपंचायत हद्दीतील चित्रपटगृहांच्या बाबतीत, सात वर्षांच्या कालावधीसाठी ; आणि 

( दोन ) ब व क वर्ग नगरपरिषद हद्दीतील चित्रपटगृहांच्या बाबतीत, पाच वर्षांच्या 
कालावधीसाठी , 

कोणतेही शुल्क वसूल करण्यात येणार नाही आणि ते राज्य शासनाला देण्यात येणार नाही . 
( ब ) खंड ( अ ) अन्वये राज्य शासनाने विहित केलेल्या अटी व शर्तीचे उल्लंघन झाल्यास , ती 
काढून घेतली जाण्यास पात्र ठरेल आणि कलम ९ ब मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या दराने आकारण्यायोग्य असलेल्या 
व्याजासह ते शुल्क , कलम ३ च्या पोट - कलम (१) च्या खंड ( क ) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या दराने, सूट दिल्याच्या 
प्रारंभाच्या दिनांकापासून आकारण्यात येईल आणि ते वसूल करण्यात येईल . ”. 

४. मुख्य अधिनियमाच्या कलम ७ मधील पोट - कलम ( १) मध्ये, खंड ( ञ) नंतर , पुढील खंड जादा 
अधिनियम क्रमांक 

दाखल करण्यात येईल : 

(ट ) कलम ३ च्या पोट - कलम (१३ अ) अन्वये शुल्काची सूट मिळण्याबद्दलच्या अटी व शर्ती विहित 


सन १ ९ २३ चा 


३ . 


१ याच्या कलम ३ 


ची सुधारणा. 


. 


• 


अ , 


सन १ ९ २३ चा 


१ याच्या कलम 


७ ची सुधारणा . 


करणे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार, गुरुवार ते बुधवार, जुलै ३१- ऑगस्ट ६, २०१४ / श्रावण ९-१५ , 


शके १ ९ ३६ 


५ 


२०१३ चा 


५ . 


महा . 


अध्या . ४ . 


( १) महाराष्ट्र करमणूक शुल्क ( सुधारणा ) अध्यादेश , २०१३ हा , याद्वारे निरसित करण्यात येत आहे. सन २०१३ चा 
( २) असे निरसन झाले असले तरी , उक्त अध्यादेशाद्वारे सुधारणा करण्यात आलेल्या 

महाराष्ट्र अध्यादेश 
मुख्य अधिनियमाच्या 

क्रमांक ४ याचे 
संबंधित तरतुदींन्वये करण्यात आलेली कोणतीही कृती किंवा कार्यवाही ( काढण्यात आलेली कोणतीही अधिसूचना निरसन व 
किंवा आदेश यांसह ) ही, या अधिनियमाद्वारे सुधारणा करण्यात आलेल्या मुख्य अधिनियमाच्या संबंधित तरतुदींन्वये व्यावृत्ती. 
करण्यात आलेली कोणतीही कृती, कार्यवाही किंवा यथास्थिति , काढण्यात आलेली कोणतीही अधिसूचना किंवा 
दिलेला आदेश असल्याचे मानण्यात येईल . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
ATGOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD ,MUMBAI400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


